राज्यस्तरीय योजनेंतर्गत सुरू असलेली “गोवर्धन 
गोवंश सेवा केंद्र“ ही योजना रद्द करुन, नवीन 
सुधारीत योजना सुरु करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः पविआ-२०२१/प्र.क्र.३५६/पदुम-३ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२ 
दिनांक: १७ मे, २०२३ 


वाचा:- (१) शासन निर्णय, कृषि व पदुम विभाग, क्र.पविआ-२०१६/प्र.क्र.११४/पदुम-३, 
दिनांक २६.०४.२०१७ 

(२) शासन निर्णय,कृषि व पदुम विभाग, क्र. पविआ-१०१८/प्र.क्र.३२/पदुम-३ , 
दिनांक ०८.०३.२०१९ 


प्रस्तावना :- 


राज्यात दि.४ मार्च, २०१५ पासून महाराष्ट्र प्राणी रक्षण (सुधारणा) अधिनियम, १९९५ लागू 
करण्यात आला आहे. या कायद्यानुसार संपूर्ण गोवंशीय प्राण्यांच्या कत्तळीवर प्रतिबंध करण्यात आळेला 
आहे. त्यामुळे होतकामासाठी, ओझी वाहण्यासाठी व पैदाशीसाठी उपयुक्‍त नसलेले गोवंशीय बैल व वळू 
यांच्या कत्तलीवर बंदी घालण्यात आलेली आहे. परिणामी, कालांतराने होती व दूध यासाठी अनुत्पादक 
असलेल्या गोवंशीय पशुधनाच्या संख्येत वाढ होणार असून, या सर्व पश्ुधनाचा सांभाळ / संगोपन करणे 
MAA ठरणार आहे. 
२. राज्यस्तरीय योजनेअंतर्गत “गोवर्धन गोवंश सेवा केंद्र“ ही योजना सन २०१७-१८ या आर्थिक 
वर्षापासून राज्यातील मुंबई व मुंबई उपनगर हे २ जिल्हे वगळता उर्वरीत ३४ ग्रामीण जिल्ह्यात 
राबविण्यासाठी वाचा क्र. १ येथील दिनांक- २६ एप्रिळ, २०१७ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये मान्यता 
दिली होती. सदर योजना रद्द करुन, नवीन सुधारीत योजना राबविण्यासाठी दिनांक ०८ मार्च, २०१९ 
रोजी झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीमध्ये मंत्रिमंडळाने मान्यता दिलेली आहे. त्यानुसार सदर योजना 
राज्यात राबविण्यासाठी दिनांक ०८ मार्च, २०१९ रोजी आदेश निर्गमित करण्यात आले. 
३. उक्त दिनांक ०८ मार्च, २०१९ रोजीच्या शासन निर्णयामधील परि. क्र. ४ (२) मध्ये सदर योजना 
सन २०१९-२० या आर्थिक वर्षामध्ये ३४ जिल्ह्यातील १३९ महसूली उपविभागामध्ये राबविण्यात येत 
असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. 
४. तथापि, माहे सप्टेंबर, २०१९ मध्ये राज्यात सार्वजनिक निवडणूकांच्या अनुषंगाने आदर्श 
आचारसंहिता लागू झाळी. तसेच निवडणूकीनंतर काही कालावधीसाठी राष्ट्रपती राजवट लागू 
करण्यात आली होती. त्यानंतर माहे मार्च, २०२० पासून कोवीड-१९ महामारीच्या कारणास्तव देशात 
टाळेबंदी (लॉकडाऊन) लागू करण्यात आळे, अशा विविध कारणामुळे सदर योजनेची आजपर्यंत 


शासन निर्णय क्रमांकः पविआ-२०२१/प्र.क्र.३५६/पदुम-३ 


अंमलबजावणी करणे शक्‍य झाले नाही. त्यामुळे वाचा क्र. २ येथील दिनांक ०८.०३.२०१९ रोजीच्या 


शासन निर्णयान्वये मंजूर करण्यात आलेली योजना रद्द करुन सुधारीत गोवर्धन गोवंश सेवा केंद्र ही नवीन 
योजना सन २०२३-२४ या आर्थिक वर्षापासून सुरू करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय:- 


& Z 


वर नमूद केलेली वस्तुस्थिती, उक्त परि.क्र. ४ मधील नमूद बाबी विचारात घेता, वाचा क्र.१ 


येथील दिनांक २६.०४.२०१७ रोजीच्या शासन निर्णय तसेच वाचा क्र. २ येथील दिनांक ०८.०३.२०१९ 
रोजीचा शासन निर्णय अधिक्रमित करुन गोवंशाचा सांभाळ (भाकड गाई, अनुत्पादक / निरुपयोगी बैल, 
वळू इ.) करण्यासाठी गोझाळांना अर्थसहाय्य देण्याकरिता खालीलप्रमाणे सुधारीत “गोवर्धन गोवंश सेवा 
केंद्र” ही सुधारीत नवीन योजना सन २०२३-२४ या आर्थिक वर्षापासून राबविण्यास याद्वारे शासन मान्यता 
देण्यात आहे. 

(१) राज्यातील मुंबई व मुंबई उपनगर हे दोन जिल्हे तसेच यापूर्वी दिनांक २६.०४.२०१७ रोजीच्या 


(५ 


ma 


~~ 


शासन निर्णयान्वये राबविण्यात आलेल्या योजनेमध्ये ज्या ३२ तालुक्‍यातील गोशाळांना अनुदान 
देण्यात आळे आहे, ते तालुके वगळून प्रत्येक तालुक्यामध्ये १ याप्रमाणे सोबतच्या परिशिष्ट-“अ” 
मध्ये नमूद केलेल्या ३२४ तालुक्यांसाठी सदर योजना राबविण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 
सदर योजनेंतर्गत सन २०२३-२४ या आर्थिक वर्षापासून सोबतच्या परिशिष्ट-“अ” मध्ये नमूद 
केलेल्या ३४ जिल्ह्यातील ३२४ तालुक्‍्यांमधून प्रत्येकी १ याप्रमाणे ३२४ गोशाळांची अनुदानासाठी 
निवड करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 

या योजनेंतर्गत निवड करण्यात आलेल्या गोशाळेस त्यांच्याकडे असलेली WIT संख्या 
विचारात घेऊन अनुदान वाटप करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 

सदर योजने अंतर्गत ५० ते १०० पशुधन असलेल्या गोशाळेस रु. १५.०० लक्ष, १०१ ते २०० 
पशुधन असलेल्या MIG रु. २०.०० लक्ष आणि २०० पेक्षा अधिक पद्मुधन असलेल्या गोशाळेस 
रु. २५.०० लक्ष एवढे अनुदान एकवेळचे अर्थसहाय्य म्हणून मंजूर करण्याच्या योजनेस मान्यता 
देण्यात येत आहे. 

तसेच सदर योजने अंतर्गत अनुदानासाठी पात्र ठरलेल्या गोशाळेस मंजूर अनुदानापैकी प्रथम 
टप्प्यात ६० cab व निर्धारीत निकषाच्या पूर्तीनंतर व्दितीय टप्प्यात vo टक्के अनुदान वाटप 
करण्यात यावे. 

मुंबई व मुंबई उपनगर या २ जिल्ह्यातील अनुत्पादक / भाकड गायी व गोवंश असल्यास, त्यांना 
लगतच्या ठाणे जिल्ह्यातील यापूर्वी अनुदान मंजूर केलेल्या, त्याचप्रमाणे प्रस्तुत योजनेंतर्गत 
अनुदानासाठी निवड करण्यात येणाऱ्या गोशाळेकडे वर्ग करण्यात यावे. 


पृष्ठ ७ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः पविआ-२०२१/प्र.क्र.३५६/पदुम-३ 


६. योजनेचे उद्देठा :- 
(अ) मुलभूत उद्देश- 


(१ दुग्धोत्पादनास, शोतीकामास, पश्यु-पैदाशीस, ओझी वाहण्याच्या कामास उपयुक्‍त नसलेल्या / 
असलेल्या गाय, वळू, बैल व वय झालेले गोवंश यांचा सांभाळ करणे. 

(२) उक्त पद्नुधनासाठी चारा, पाणी व निवाऱ्याची सोय उपलब्ध करुन देणे. 

(३) गोवर्धन गोवंश सेवा केंद्रामधील पश्ुधनासाठी आवश्‍यक असलेल्या वैरणीसाठी वैरण उत्पादन 
कार्यक्रम राबविणे. 

(४) गोमूत्र, होण इ. पासून विविध उत्पादने, खत, गोबरगॅस व इतर उप-पदार्थाच्या निर्मितीस प्रोत्साहन 
/चालना देणे. 

(ब) विविध विभागाच्या/संस्थांच्या सहकार्याने पज्नुसंवर्धन विषयक उपक्रम राबविणे :- 

(१) राज्याच्या पश्नुपैदाशीच्या प्रचळीत धोरणानुसार देशी गायीच्या जातीचे संवर्धन व त्यांच्या संख्येत 
वाढ होण्याकरीता, संस्थेकडील देशी तसेच गावठी गायींमध्ये शुध्द देशी गायीच्या जातीच्या वळूचे 
वीर्य वापरुन कृत्रिम रेतन करुन घेण्यात यावे. 

(२) वरील प्रमाणे कृत्रिम रेतनाने पैदास झालेली नर वासरे महाराष्ट्र We विकास मंडळाच्या 
मागणीनुसार गोठीत रेतन प्रयोगशाळेसाठी नाममात्र दराने उपलब्ध करुन देण्यात यावीत. 

(3) वरील प्रमाणे कृत्रिम रेतनाने पैदास झाळेली उर्वरीत नर वासरे व कालवडी यांची मागणीप्रमाणे 
शेतकऱ्यांना विक्री करण्यात यावी. 

(४) संस्थेमधील पशुधनामध्ये आंतरपैदास झाल्यास निर्माण होणाऱ्या नर वासरे / कालवडी यांची वाढ 
खुंटणे, कालवडी उशिरा माजावर येणे, वेळीच गर्भधारणा न होणे, गर्भपात होणे इत्यादी विपरीत 
परीणाम होऊ शकतात. हे टाळण्यासाठी संस्थेमधील वळूंचे खच्चीकरण करण्यात यावे. 

(५) संस्थेने प्राप्त अनुदानाच्या खर्चाचे स्वतंत्र हिशोब ठेवावेत व सनदी लेखापालाच्या प्रमाणपत्रासह 
आयुक्त पशुसंवर्धन, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांना सादर करावेत. 

(६) महाराष्ट्र पशुधन विकास मंडळाद्वारे दुग्धव्यवसाय विभाग, स्वयंसेवी संस्था, सहकारी दूध संघ, 
पशुपैदासकाराच्या संघटना आणि महाराष्ट्र wy व मत्स्य विज्ञान विद्यापीठ, नागपूर यांचेशी 
समन्वय ठेवून त्यांचा सक्रिय सहभाग मिळविणे . 

७. लाभार्थी निवडीचे निकष / अटी व शर्ती :- 
(१ सदरची संस्था धर्मादाय आयुक्त यांच्याकडे नोंदणीकृत असावी. 
(२) संस्थेस गोवंश संगोपनाचा कमीत कमी ०३ वर्षाचा अनुभव असावा. 


पृष्ठ ७ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः पविआ-२०२१/प्र.क्र.३५६/पदुम-३ 


(३) केंद्रावर असलेल्या WEA आवश्‍यक असलेली वैरण / चारा उत्पादनासाठी तसेच WTA 
संगोपनासाठी संस्थेकडे स्वत:च्या मालकीची अथवा ३० वर्षाच्या भाडेपट्टयावरची किमान ०५ एकर 
जमीन असावी. 

(४) संस्थेने या योजनेंतर्गत मागणी केलेल्या एकूण अनुदानाच्या कमीत कमी १० टक्के एवढे खेळते भाग- 
भांडवल संस्थेकडे असणे आवश्‍यक आहे. 

(५) संस्थेचे नजीकच्या मागील ३ वर्षाचे लेखापरिक्षण झालेले असणे आवश्‍यक आहे. 

(६) संस्थेस गोसेवा / गो-पालनाचे कार्य करण्यासाठी आयुक्‍त पशुसंवर्धन, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
यांच्यासोबत करारनामा करण्याचे बंधनकारक राहील. 

(9) संबंधित संस्थेचे राष्ट्रीयकृत बॅकेत खाते असणे आवश्‍यक आहे. 

(८) संस्थेवर कार्यरत कर्मचारी / मजूर यांचे वेतन इ. चा खर्च संस्थेकडून अदा करण्यासाठी संस्था 
आर्थिकदृष्टया सक्षम असावी. 

(९) या योजनेंतर्गत ज्या बाबीसाठी अनुदान उपलब्ध करुन देण्यात येईल, त्याच बाबीसाठी भविष्यात 
नव्याने कोणतेही अनुदान उपलब्ध करुन देण्यात येणार नाही. 

(१०) ज्या संस्थांकडे पशुधनाच्या देखभालीसाठी व चाऱ्यासाठी स्वत:च्या उत्पन्नाचे साधन आहे, अशा 
संस्थांना प्राधान्य देण्यात येईल. 

(११प्रशासकीय विभागाची पूर्वपरवानगी घेऊन, केवळ मूलभूत सुविधा निर्माण करण्याकरीताच, अनुदान 
अनुज्ञेय राहील. 

(१२) प्रशासकीय विभागाची पूर्वपरवानगी घेतल्याशिवाय मूलभूत सुविधा निर्माण केल्यास, अशा 
बाबींसाठी सदर योजनेत अनुदान मंजूर करण्यात येणार नाही. 

८. या योजनेमध्ये प्रामुख्याने खालील मुलभूत सुविधाकरीता अनुदान देय ठरेल:- 

(अ) पशुधनासाठी नवीन ]ोडचे बांधकाम, चाऱ्याची, पिण्याची पाण्याची व्यवस्था व वैरण उत्पादनासाठी 
पाण्याच्या उपलब्धेकरिता विहीर / बोअरवेल, चारा कटाई करण्यासाठी विद्युतचलित कडबाकुट्टी 
यंत्र, मुरघास प्रकल्प, गांडूळखत निर्मिती प्रकल्प, गोमूत्र, होण यापासून उत्पादन निर्मिती प्रकल्प 
व विक्री केंद्र इत्यादी, अशा प्रकारच्या मुलभूत सुविधांकरिता अनुदान देण्यात यावे. याकरिता 
संस्थांच्या प्रस्तावामध्ये वरील बाबींचा समावेश करण्यात यावा. जुन्या शेडच्या दुरूस्तीकरिता या 
योजनमधून अनुदान मिळणार नाही. 

(ब) कृषि / पशुसंवर्धन विभागामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या केंद्र शासन, राज्य शासन व जिल्हास्तरीय 
विविध योजनांमधून, चारा उत्पादनांच्या योजनांमधून या गोशाळांना वैरण लागवडीसाठी बियाणे, 
खते, ठोंबे, हायड्रोपोनीक, वाळलेला चारा उत्पादन / ओला चारा उत्पादन करण्यासाठी GTA 
अनुज्ञेय राहतील. 


पृष्ठ ७ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः पविआ-२०२१/प्र.क्र.३५६/पदुम-३ 


(क) तसेच विद्युत जोडणी आवश्‍यक असल्यास “कृषि / कृषिपंप” या बाबी अंतर्गत प्रचलित योजनेमधून 
या गोशाळांनी विद्युत जोडणी प्राप्त करुन घ्यावी. या लाभासाठी प्रस्तुत योजनेमधून अनुदान देय 
होणार नाही. 

(ड) याशिवाय या गोशाळांनी रुग्ण पशुधनास आवश्‍यक असलेल्या पश्युवैद्यकीय सेवा जवळच्या 
पशुवैद्यकीय दवाखान्यामार्फत उपलब्ध करुन घ्याव्यात. 

९. "सुधारीत गोवर्धन गोवंश सेवा केंद्र" या योजनेतंर्गत लाभार्थी गोशाळांची निवड :- 

(अ) या योजनेंतर्गत अनुदानासाठी गोशाळेची निवड करण्याचे अधिकार wists गठीत करण्यात 

आलेल्या राज्यस्तरीय निवड समितीस राहतील:- 


राज्यस्तरीय निवड समितीची संरचना :- 
१ मा. मंत्री (पश्ुसंवर्धन व दुग्धव्यवसाय विकास) अध्यक्ष 
२ मा. राज्यमंत्री (पश्नुसंवर्धन व दुग्धव्यवसाय विकास) उपाध्यक्ष 
३ प्रधान सचिव / सचिव (पदुम) सदस्य 
४ आयुक्त पशुसंवर्धन, महाराष्ट्र राज्य, पुणे सदस्य 


५ प्रधान सचिव / अपर मुख्य सचिव (वित्त) यांनी नामनिर्देशीत केलेला सदस्य 
उपसचिवांपेक्षा कमी दर्जा नसलेला अधिकारी 

६ प्रधान सचिव / अपर मुख्य सचिव (नियोजन) यांनी नामनिर्देशीत सदस्य 
केलेला उपसचिवांपेक्षा कमी दर्जा नसलेला अधिकारी 

७ शासन नियुक्‍त दोन अशासकीय सदस्य सदस्य 

८ उपसचिव / सह सचिव (पशुसंवर्धन) सदस्य सचिव 


(ब) प्राप्त झालेल्या प्रस्तावांची प्राथमिक छानणी करण्यासाठी प्रादेशिक स्तरावर खालीलप्रमाणे छानणी 
समिती गठीत करण्यात येत आहे:- 
प्रादेशिक स्तरावरील छाननी समितीची संरचना :- 
(१) संबंधित प्रादेशिक सहआयुक्त पशुसंवर्धन -  झध्यक्ष 
(२) संबंधित सर्व जिल्हा पश्युसंवर्धन उपायुक्‍त - सदस्य 
(3) सहायक आयुक्त, प्रादेशिक सहआयुक्त पशुसंवर्धन यांचे कार्यालय - सदस्य सचिव 


qo. सदर योजनेतील अनुदानासाठीचा प्रस्ताव संबंधित जिल्ह्याच्या जिल्हा waa उपआयुक्त 
यांच्याकडे सादर करावा. प्राप्त झालेले अर्ज संबंधित जिल्हा WAIT उपायुक्‍त यांनी उक्त प्रादेशिक 
स्तरावरील समितीसमोर पुढील कार्यवाहीसाठी सादर करावेत. 


पृष्ठ ७ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः पविआ-२०२१/प्र.क्र.३५६/पदुम-३ 


११. संबंधित प्रादेशिक सहआयुक्त पशुसंवर्धन यांनी प्राप्त प्रस्तावांची प्राथमिक छाननी केल्यानंतर सदर 
प्रस्ताव यांनी पुढील कार्यवाहीसाठी आयुक्त पक्नुसंवर्धन, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचेकडे पाठवावेत. 

१२. आयुक्‍त पशुसंवर्धन, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांना प्राप्त झालेले पात्र प्रस्ताव छाननी केल्यानंतर 
राज्यस्तरीय निवड समितीची मान्यता घेण्यासाठी शासनास सादर करावेत. (अपात्र प्रस्ताव प्रादेशिक 
समीतीच्या स्तरावर अमान्य करावेत.) 

१३. राज्यस्तरीय निवड समितीवर नियुक्‍त करण्यात आलेल्या अशासकीय सदस्यांचा कार्यकाल त्यांच्या 
नियुक्तीच्या दिनांकापासून ३ वर्षाचा राहील. त्यांच्यावर कोणत्याही फौजदारी स्वरुपाच्या गुन्हाची नोंद 
नसावी. 

१४. या योजनेंतर्गत अनुदानासाठी निवड करण्यात आलेल्या गोझाळेच्या खर्चाच्या अंदाजपत्रकास 
प्रशासकीय व वित्तीय मान्यता देण्याचे अधिकार प्रशासकीय विभागास राहतील. 

१५. या योजनेंतर्गत अनुदानासाठी निवड करण्यात आलेल्या संबंधित संस्थेने सदर योजनेप्रमाणे 
बांधकाम, विद्युत्तीकरण, इत्यादी बाबी तांत्रिकदृष्ट्या योग्य असल्याचे जिल्हास्तरावरील सार्वजनिक 
बांधकाम विभागाकडून प्रमाणित करुन घ्यावे. 

१६. सन २०२३-२४ या आर्थिक वर्षापासून ३२४ तालुक्यांमधील प्रत्येकी १ याप्रमाणे ३२४ गोशाळांसाठी 
एकवेळचे रु. ६५.०० कोटी एवढे अनुदान प्रस्तुत राज्यस्तरीय योजनेंतर्गत “मागणी क्र. डी-४, 
पशुसंवर्धन, (००) १०२, पशु व महिष विकास, (90), गोशाळा व पांजरपोळ विकास, (१०)(०४), गोवर्धन 
गोवंडा सेवा केंद्र, सांकेतांक - २४०३ डी- २५७, ३३- अर्थसहाय्य या लेखाशिर्षामध्ये उपलब्ध करुन 
देण्यात येईल. सदर लेखाशिर्षामध्ये उपलब्ध झालेल्या निधीमधून या योजनेसाठी खर्च करण्यात येईल. 
१७. सदर योजना महाराष्ट्र गोसेवा आयोग यांच्यामार्फत राबविण्यात यावी. तथापि, सदर आयोग पूर्ण 
स्वरुपात कार्यान्वित होत नाही, तोपर्यंत आयुक्‍त पशुसंवर्धन आणि त्यांच्या नियंत्रणाखालील यंत्रणेमार्फत 
सदर योजना राबविण्याची कार्यवाही तातडीने सुरु करावी. ज्यावेळी महाराष्ट्र गोसेवा आयोग पूर्णपणे 
कार्यान्वित होईल, त्यावेळी सदर योजनेची पुढील कार्यवाही महाराष्ट्र गोसेवा आयोग यांच्यामार्फत 
करण्यात यावी. 

१८. सदर योजनेच्या अनुषंगाने वित्तीय बाबी वगळता शासन निर्णयामध्ये आवऱ्यकते प्रमाणे किरकोळ 
बदल करण्याचे अधिकार मा.मंत्री (पश्नुसंवर्धन) यांना राहतील. 

१९. सदरचा शासन निर्णय नियोजन विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र. १४०/१४३१, दिनांक 
१७.०४.२०२३ व वित्त विभाग अनौपचारिक संदर्भ क्र. ३६९/व्यय-२, दिनांक १५.०५.२०२३ अन्वये 
दिलेल्या सहमतीनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


पृष्ठ ७ पैकी ६ 


शासन निर्णय क्रमांकः पविआ-२०२१/प्र.क्र.३५६/पदुम-३ 


२०. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३०५१८१२०१२२९२०१ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
VIKAS TULSHIRAM 
KADAM 


(विकास तु. कदम) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 

१. मा. मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

२. आयुक्त WMA, महाराष्ट्र राज्य, पुणे-६७. 

३. सर्व जिल्हाधिकारी (मुंबई व मुंबई उपनगर वगळून) 

४. सर्व प्रादेशिक सहआयुक्त पशुसंवर्धन. 

५. मा. उपमुख्यमंत्री (वित्त व नियोजन) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
६. मा. मंत्री (प्ुसंवर्धन) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

७. सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी. 

८. सर्व जिल्हा पश्नुसंवर्धन उपआयुक्त. 

९. सर्व जिल्हा पशुसंवर्धन अधिकारी, जिल्हा परिषद. 

१०.महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र- 9/2, मुंबई / नागपूर. 
११.वित्त विभाग, (व्यय-२ / अर्थ-१५) मंत्रालय, मुंबई-३२. 

१२.नियोजन विभाग, (कार्या. १४३१) मंत्रालय, मुंबई-३२. 

१३.निवड नस्ती (पदुम-३). 


पृष्ठ ७ पैकी ७ 


(शासन निर्णय क्र: पविआ १०२१/प्र.क्र.३५६/पदुम-३, दिनांक १७ मे, २०२३ सोबतचे सहपत्र) 


परिशिष्ट -अ 


गोवर्धन गोवंडा सेवा केंद्र या योजनेअंतर्गत निवडीसाठी पात्र तसेच निवड करावयाच्या 


तालुक्यांचा जिल्हानिहाय तपशील. 


अ.क्र. | महसूली | जिल्हा अ.क्र. | तालुक्याचे नाव | योजनेमध्ये निवडीसाठी पात्र तालुक्यांची 
विभाग जिल्हानिहाय संख्या 
za २ ३ | 8 | 4 & 
१ | कोकण । ठाणे १ ठाणे ठाणे जिल्ह्यामध्ये एकूण ०७ तालुके असून त्यापैकी 
२ २ कल्याण सन २०१७ च्या योजनेमध्ये ता. शहापूर या 
३ ३ मुरबाड तालुक्यामध्ये विश्वात्मक जंगली महाराज आश्रम 
8 8 भिवडी ट्रस्ट,मु. मोहोलळी पो. अघई ता. शहापुर जि. ठाणे 
4 षु उल्हासनगर =| या संस्थेस अनुदान मंजूर करण्यात आले आहे. 
& & अंबरनाथ त्यामुळे सुधारीत योजने मध्ये सदर तालुका 
वगळण्यात आला आहे. ठाणे जिल्ह्यामध्ये 
योजनेसाठी पात्र तालुक्यांची संख्या - of अशी 
आहे. 
पालघर १ पालघर 
२ वसई 
3 डाहाणू 
१० 8 तलासरी ०८ 
११ ५ जव्हार 
१२ नि मोखाडा 
१३ ७ वाडा 
१४ ८ विक्रमगड 
१५ रायगड १ पेण रायगड जिल्ह्यामध्ये एकूण १५ तालुके असून 
१६ २ अलिबाग त्यापैकी सन २०१७ च्या योजनेप्रमाणे ता. कर्जत 
१७ ३ मुरुड (माथेरान) या तालुक्यामध्ये श्रीकृष्ण गोशाळा ट्रस्ट, 
१८ 8 पनवेल मुखांडपे, ता. कर्जत.जि.रायगड या संस्थेस 
१९ 4 उरण अनुदान मंजूर करण्यात आले आहे. त्यामुळे 
२० & खालापूर सुधारीत योजने मध्ये सदर तालुका वगळण्यात 
२१ 9 मांणगाव आला आहे. रायगड जिल्ह्यामध्ये योजनेसाठी पात्र 
२२ ८ तळा तालुक्यांची संख्या -१४ अशी आहे. 
२३ ९ रोहा 
२४ १० | सुधागड 
२५ ११ «| महाड 
२६ १२ | पोलादपूर 
२७ १३ | श्रीवर्धन 
२८ १४ | म्हसळा 
२९ रत्नागिरी ।१ रत्नागिरी रत्नागीरी जिल्ह्यामध्ये एकूण ०९ तालुके असून 
३० २ संगमेश्वर त्यापैकी सन २०१७ च्या योजनेप्रमाणे चिपळूण या 
३१ ३ लांजा तालुक्यामध्ये श्री. संत ज्ञानेश्वर माऊली 
३२ ४ राजापूर जिवनमुक्तीधाम सेवा संस्थान, चिपळुण या संस्थेस 
३३ 4 गुहागर अनुदान मंजूर करण्यात आले आहे. त्यामुळे 
38 & दापोली सुधारीत योजने मध्ये सदर तालुका वगळण्यात 


३५ ७ मंडणगड आला आहे. रत्नागिरी जिल्ह्यामध्ये योजनेसाठी 
36 डा खेडं पात्र तालुक्यांची संख्या -०८ अशी आहे. 
३७ सिंधुदूर्ग १ कनकवली 
३८ २ वैभववाडी 
३९ ३ देवगाव 
४० 8 मालवण 
४१ 4 सावंतवाडी ढं 
४२ g कुडाळ 
83 9 वेगुर्ला 
४४ ८ डोडामार्ग 
(कासल) 
४५ | पुणे पुणे १ पुणे हहर 
४६ २ हवेली 
४७ ३ पिंपरी चिंचवड 
४८ 8 खेड 
(राजगुरु नगर) 
४९ 4 जुन्नर 
Yo द आंबेगांव क्ष 
(घोडेगांव) 
५१ 9 मावळ 
(वडगाव) 
42 ८ मुळशी 
(पौड) 
५३ ९ शिरुर 
48 १० | पुरंदर 
(सासवड) 
५५ ११ | dee 
५६ १२ । भोर 
49 १३ | बारामती 
ष्ट १४ । इंदापूर 
48 १५ दौड 
६० सातारा १ सातारा सातारा जिल्ह्यामध्ये एकूण ११ तालुके असून 
६१ २ जावळी त्यापैकी सन २०१७ च्या योजनेप्रमाणे वाई या 
६२ कोरेगांव तालुक्यामध्ये करुणा मंदिर सेवा प्रतिष्ठान 
६३ महाबळेश्वर गोशाळा, वेळे, ता. वाई या संस्थेस अनुदान मंजूर 
व र चा करण्यात आले आहे. त्यामुळे सुधारीत योजने मध्ये 
सदर तालुका वगळण्यात आला आहे. सातारा 
६५ ६ फलटण जिल्ह्यामध्ये योजनेसाठी पात्र तालुक्यांची संख्या 
aad ल योजनेसाठी पात्र तालुक्यांची संख्या - 
६६ 9 मान (दहीवडी) a6 Gah आवे 
६७ ८ खटाव (वडूज) 
&¢ ९ पाटण 
६९ १० | कराड 
७० सांगली १ मिरज 
७१ २ कवटठे- 
मंहाकाळ १० 
७२ तासगांव 
७३ ४ जत 


७४ षु शिराळा 

७५ ६ खानापूर (विटा) 

७६ ७ आटपाडी 

७७ ८ TORT 

७८ ९ कडेगाव 

७९ | o | वाळवा 
(इस्लामपूर) 

८० सोलापूर [4 सोलापूर सोलापूर जिल्ह्यामध्ये एकूण ११ तालुके असून 
दक्षिण त्यापैकी सन २०१७ च्या योजनेप्रमाणे सोलापूर 

८१ बार्शी उत्तर या तालुक्यामध्ये श्री शंकेश्वर जैन युवा 

टर अक्कलकोट । मंडळ संचलित अहिंसा गोशाळा, सोलापूर या 

03 Tat संस्थेस अनुदान मंजूर करण्यात आले आहे. त्यामुळे 

न द | करमाळा सुधारीत योजने मध्ये सदर तालुका वगळण्यात 
: आला आहे. सोलापूर जिल्ह्यामध्ये योजनेसाठी पात्र 

८५ ह. क तालुक्यांची संख्या -१० अशी आहे. 

८६ ७ | मोहोळ 

८७ माळशिरस 

८८ सांगोले 

८९ | 9° | o | मंगलवेढा 

९० कोल्हापूर joa | पन्हाळा कोल्हापूर जिल्ह्यामध्ये एकूण १२ तालुके असून 

९१ शाहूवाडी त्यापैकी सन २०१७ च्या योजनेप्रमाणे करवीर या 

रर चाह तालुक्यामध्ये श्री. सिध्दगीरी मठ, rR, ता. 

= दत्तो करवीर,जि. कोल्हापूर या संस्थेस अनुदान मंजूर 

करण्यात आले आहे. त्यामुळे सुधारीत योजने मध्ये 

SS 4 | शिरोळ सदर तालुका वगळण्यात आला आहे. कोल्हापूर 

९५ & | राधानगरी जिल्ह्यामध्ये योजनेसाठी पात्र तालुक्यांची संख्या - 

९६ ७ | गगनबावडा | ११ अशी आहे. 

९७ भूदरगड 

९८ गडहिंग्लज 

९९ | १० | ० | चंदगड 

| १00 | ०० १, १ | आजरा 

) १ | नागपूर । नागपूर ell नागपूर नागपूर जिल्ह्यामध्ये एकूण १४ तालुके असून 
(ठाहरी) त्यापैकी सन २०१७ च्या योजनेमध्ये रामटेक या 

१०२ २ | नागपूर तालुक्यामध्ये गोविज्ञान अनुसंधान केंद्र, 
(ग्रामीण) देवलापार ता. रामटेक,जि. नागपूर या संस्थेस 

१०३ ३ | कामठी अनुदान मंजूर करण्यात आले आहे. त्यामुळे 

१०४ ७ | हिंगणा सुधारीत योजने मध्ये सदर तालुका वगळण्यात 

१०प uy | were आला आहे. नागपूर जिल्ह्यामध्ये योजनेसाठी पात्र 

408 ६ नरखेड तालुक्यांची संख्या -१३ अशी आहे. 

१०७ ७ | सावनेर 

१०८ कळमेश्वर 

१०९ मौदा 

चिनी, १० | १० | ० | पारशिवणी 

हिया ११ । ११ | १ | उमरेड 

११२ १२ | कुही 

११३ १३ भिवापूर 


११४ 


११५ 


११६ 


११७ 


१8८ 


११९ 


१२० 


१२१ 


१२२ 


१२३ 


YRS 


१२५ 


१२६ 


१२७ 


१२८ 


१२९ 


१३० 


939 


१३२ 


१३२३ 


१२४ 


१३५ 


१३६ 


१२३७ 


१२३८ 


१३९ 


१४० 


१४१ 


YR 


१४२ 


१४४ 


१४५ 


१४६ 


१४७ 


१४८ 


१४९ 


१५० 


949 


१५२ 


१५३ 


भंडारा zal भंडारा भंडारा जिल्ह्यामध्ये एकूण ०७ तालुके असून 
2 | तुमसर त्यापैकी सन २०१७ च्या योजनेमध्ये लाखणी या 
३ | पवणी तालुक्यामध्ये मातोश्री गोशाळा, रेंगेपार (कोहळी) 
5 | मोहाडी जि.भंडारा या संस्थेस अनुदान मंजूर करण्यात आले 
उ [साकोली आहे. त्यामुळे सुधारीत योजने मध्ये सदर तालुका 
लाखांदूर वगळण्यात आला आहे. भंडारा जिल्ह्यामध्ये 
व ५८६ योजनेसाठी पात्र तालुक्यांची संख्या -०६ अशी 
आहे. 
चंद्रपूर Ea चंद्रपूर चंद्रपूर जिल्ह्यामध्ये एकूण १५ तालुके असून 
2 | सावली त्यापैकी सन २०१७ च्या योजनेमध्ये ब्रम्हपूरी या 
३ | मूल तालुक्यामध्ये गोविंद गोशाळा, हळदा, ता. 
४ | बल्लारपूर ब्रम्हपुरी या संस्थेस अनुदान मंजूर करण्यात आले 
उ 1 पौंमुरणा आहे. त्यामुळे सुधारीत योजने मध्ये सदर तालुका 
asian वगळण्यात आला आहे. चंद्रपूर जिल्ह्यामध्ये 
ase योजनेसाठी पात्र तालुक्यांची संख्या -१४ अशी 
वरोरा ome. 
८ | चिमूर 
९ । भद्रावती 
। १० | ० | नागभीड 
हिप १ । सिदेवाही 
१२ | राजूरा 
१३ | कोरपना 
१४ | जिवती 
गडचिरोली eer गडचिरोली 
२ | धानोरा 
३ | चामोर्शी 
४ | मुलचेरा 
५ | देसाईगंज 
(वडसा) 
६ | आरमोरी १२ 
७ | कुरखेडा 
८ | कौरची 
९ | अहेरी 
। १० | o | भामरागड 
Era १ | सिरोंचा 
१२ | एटापल्ली 
गोंदिया Ba तिरोडा गोंदीया जिल्ह्यामध्ये एकूण ०८ तालुके असून 
>| गोरेगाव त्यापैकी सन २०१७ च्या योजनेमध्ये गोंदिया या 
३ 1 अजुनी मोरगाव तालुक्यामध्ये श्रीकृष्ण गोरक्षण सभा 
नाणा (पांजरपोळ) गोंदिया या संस्थेस अनुदान मंजूर 
करण्यात आले आहे. त्यामुळे सुधारीत योजने मध्ये 
५ | सालेकसा सदर तालुका वगळण्यात आला आहे. गोंदिया 
& | सडक अजुंनी | जिल्ह्यामध्ये योजनेसाठी पात्र तालुक्यांची संख्या - 
७ । देवरी ०७ अशी आहे. 
वर्धा q ।वर्धा 


१५४ देवळी वर्धा जिल्ह्यामध्ये एकूण ०८ तालुके असून त्यापैकी 
१५५ सेलू सन २०१७ च्या योजनेमध्ये आर्वी या तालुक्यामध्ये 
१५६ कारंजा संत लहानुजी महाराज संस्थान, टाकरखेडा ता. 
१५७ ८ | आष्टी आर्वी या संस्थेस अनुदान मंजूर करण्यात आले 
qa? ८ 1 हिंगणघाट आहे. त्यामुळे सुधारीत योजने मध्ये सदर तालुका 
ताता वगळण्यात आळा आहे. वर्धा जिल्ह्यामध्ये 
as र... योजनेसाठी पात्र तालुक्यांची संख्या - ०७ अशी 
आहे. 
१६० | नाशिक | नाशिक डि नाशिक नाशिक जिल्ह्यामध्ये एकूण १५ तालुके असून 
१६१ २ | इगतपूरी त्यापैकी सन २०१७ च्या योजनेमध्ये त्र्यंबकेश्वर या 
१६२ 3 | et तालुक्यामध्ये | ब्रह्मचारी सोमेश्वर चैतन्य 
१६३ ae कल्याणकारी संस्था, ता. त्र्यंबकेश्वर, जि. नाशिक 
ae a या संस्थेस अनुदान मंजूर करण्यात आले आहे. 
त्यामुळे सुधारीत योजने मध्ये सदर तालुका 
3) & | देवळा वगळण्यात आला आहे. नाशिक जिल्ह्यामध्ये 
१६६ सुरगाना योजनेसाठी पात्र तालुक्यांची संख्या -१४ अशी 
१६७ बागलान आहे. 
(सटाना) 
१६८ ९ | मालेगाव 
१६९ | १० | ० | नांदगाव 
१७० ब्ध १ | चांदवड 
१७१ १२ | निफाड 
१७२ १३ | सिन्नर 
१७३ १४ | येवला 
१७४ अहमदनगर 1. शेवगाव अहमदनगर जिल्ह्यामध्ये एकूण १४ तालुके असून 
१७५ 2 पारनेर त्यापैकी सन २०१७ च्या योजनेमध्ये अहमदनगर 
वद 3 । संगमनेर या तालुक्यामध्ये पांजरपोळ गोरक्षण संस्था, 
ब्र ate अहमदनगर तसेच पाथर्डी या तालुक्यामध्ये संत 
aa जनाबाई महिला मंडळ, हनुमान टाकळी, पाथर्डी, 
१७८ ५ | अकोले यी त ता त 
जि. अहमदनगर या संस्थेस अनुदान मंजूर 
१७९ & | ART करण्यात आले आहे. त्यामुळे सुधारित योजने मध्ये 
१८० ७ | नेवासा सदर तालुके वगळण्यात आले आहेत. 
१८१ राहाता अहमदनगर जिल्ह्यामध्ये योजनेसाठी पात्र 
१८२ ९ | राहूरी तालुक्यांची संख्या -१२ अशी आहे. 
१८३ । १० | o | श्रीगोंदा 
१८४ Reel १ | कर्जत 
१८५ १२ | जामखेड 
१८६ जळगाव Ea जामनेर जळगाव जिल्ह्यामध्ये एकूण १५ तालुके असून 
a > 1 एस्डोल त्यापैकी सन २०१७ च्या योजनेमध्ये जळगाव या 
ळी तालुक्यामध्ये आर.सी.बाफना गोसेवा 
१८८ ३ | धरणगाव ee त तत्र 
अनुसंधान केंद्र, जळगाव तसेच यावल या 
१९3 | Se तालुक्यामध्ये गो-विज्ञान अनुसंधान व बहुउद्देशीय 
१९० ५ | रावेर संस्था, हरीपूर, ता. यावल, जि. जळगांव या संस्थेस 
१९१ ६ । मुक्ताई नगर । अनुदान मंजूर करण्यात आले आहे. त्यामुळे 
(ऐदलाबाद) सुधारीत योजने मध्ये सदर तालुके वगळण्यात आले 
१९२ ७ | बोदवड 


१९३ ८ | अमळनेर आहेत. जळगाव जिल्ह्यामध्ये योजनेसाठी 
१९४ ९ | पारोळा पात्र तालुक्यांची संख्या -१३ अशी आहे. 
१९५ | १० | o | चोपडा 
१९६ ze q | पाचोरा 
१९७ १२ | भडगाव 
१९८ १३ | चाळीसगाव 
१९९ धुळे १ | साकरी धुळे जिल्ह्यामध्ये एकूण ०४ तालुके असून त्यापैकी 
२०० eae सन २०१७ च्या योजनेमध्ये धुळे या तालुक्यामध्ये 
204 जिरपूर नवकार गोशाळा पांजरपोळ, धुळे, जि. धुळे या 
संस्थेस अनुदान मंजूर करण्यात आले आहे. त्यामुळे 
सुधारीत योजने मध्ये सदर तालुका वगळण्यात 
आला आहे. धुळे जिल्ह्यामध्ये योजनेसाठी पात्र 
तालुक्यांची संख्या - 03 अश्ली आहे. 
२०२ नंदूरबार 1 १_| नंदुरबार नंदुरबार जिल्ह्यामध्ये एकूण ०६ तालुके असून 
203 2 | Serer त्यापैकी सन २०१७ च्या योजनेमध्ये नवापूर या 
208 3 | aare तालुक्यामध्ये पांजरपोळ गोशाळा सेवा मंडळ, 
डा g | अक्कलकुवा कोठडे, ता. नवापुर, जि. नंदुरबार या संस्थेस 
—— अनुदान मंजूर करण्यात आले आहे. त्यामुळे 
२०६ ५ | अकरानी सुधारीत योजने मध्ये सदर तालुका वगळण्यात 
डग wns sa सदर चाळक वगळण्यात 
आला आहे. नंदुरबार जिल्ह्यामध्ये योजनेसाठी पात्र 
तालुक्यांची संख्या -०५ अशी आहे. 
२०७ | अमरावती | अमरावती 1 १_| अमरावती 
२०८ २ | भातुकली 
२०९ नंदगांव 
खांडेश्वर 
२१० ४ | धारणी १४ 
२११ ५ | चिखलदरा 
२१२ ६ । अचलपूर 
२१३ ७ | चांदूर बाजार 
२१४ ८ | ail 
294 ९ | वरुड 
२१६ | १० | ० | दर्यापूर 
२१७ ह.त १ | अंजनगाव 
२१८ १२ | चांदूर रेल्वे 
२१९ १३ | धामणगाव 
२२० १४ | तिवसा 
२२१ अकोला ler अकोट अकोला जिल्ह्यामध्ये एकूण ०७ तालुके असून 
२२२ 2 । तेल्हारा त्यापैकी सन २०१७ च्या योजनेमध्ये अकोला या 
२२३ 3 | बालापूर तालुक्यामध्ये आदर्श गोसेवा एवं अनुसंधान 
Big 5 | पातूर प्रकल्प, अकोला या संस्थेस अनुदान मंजूर 
मुतीजापूर करण्यात आले आहे. त्यामुळे सुधारीत योजने मध्ये 
२२५ ५ | मुर्तीजापूर सदर तालुका वगळण्यात आला आहे. अकोला 
सदर तालुका वगळण्यात आला आहे. अकोला 
२२६ ६ | बाशीकळी | जिल्ह्यामध्ये योजनेसाठी पात्र तालुक्यांची संख्या - 
०६ अजी आहे. 
२२७ बुलढाणा व्यि बुलढाणा बुलढाणा जिल्ह्यामध्ये एकूण १३ तालुके असून 
२२८ 2 | चिखली त्यापैकी सन २०१७ च्या योजनेमध्ये जळगाव 


२२९ ३ | देऊळगाव जामोद या तालुक्यामध्ये श्री. गोपाळकृष्ण गोरक्षण 
२३० ४ | संग्रामपूर संस्था, जळगाव जामोद ता. जळगाव जामोद या 
२३१ ५ | मलकापूर संस्थेस अनुदान मंजूर करण्यात आले आहे. त्यामुळे 
२३२ ६ मोताळा सुधारीत योजने मध्ये सदर तालुका वगळण्यात 
ह तत आला आहे. ळी बुलढाणा जिल्ह्यामध्ये योजनेसाठी 
पात्र तालुक्यांची संख्या -१२ अशी आहे. 
२३४ खामगाव 
२३५ ९ । aa 
२३६ | do | o | मेहकर 
२३७ हि. १ | सिदखेड राजा 
२३८ १२ | लोणार 
२३९ वाशिम ire वाशिम वाशिम जिल्ह्यामध्ये एकूण ०६ तालुके असून 
२४० मालेगाव त्यापैकी सन २०१७ च्या योजनेमध्ये मंगरुळपीर या 
289 Sale तालुक्यामध्ये श्री. दिलीपबाबा गोरक्षण 
25२ दीची जिवदया व्यसन मुक्‍ती संस्था, मु. लाठी ता. 
as ae मंगरुळपीर जि. वाशिम या संस्थेस अनुदान मंजूर 
करण्यात आले आहे. त्यामुळे सुधारीत योजने मध्ये 
सदर तालुका वगळण्यात आला आहे. वाशिम 
जिल्ह्यामध्ये योजनेसाठी पात्र तालुक्यांची संख्या - 
०५ अशी आहे. 
२४४ यवतमाळ pea | आर्णी यवतमाळ जिल्ह्यामध्ये एकूण १६ तालुके असून 
२४५ २ | बाभूळगाव त्यापैकी सन २०१७ च्या योजनेमध्ये यवतमाळ या 
२४६ 3 | maa तालुक्यामध्ये गोरक्षण संस्था, लोखंडी पुल, 
दाता यवतमाळ तसेच दिग्रस या तालुक्यामध्ये कपिला 
२४७ ४ | दारव्हा । 
गोरक्षण संस्था, दिग्रस, जि. यवतमाळ या संस्थेस 
२४८ uy | नेर अनुदान मंजूर करण्यात आले आहे. त्यामुळे 
अनुदान मंजूर करण्यात आले आहे. त्यामुळे 
२४९ ६. | उद सुधारीत योजने मध्ये सदर तालुके वगळण्यात आले 
९ ७ | उमरखेड आहेत. यवतमाळ जिल्ह्यामध्ये योजनेसाठी पात्र 
२५१ ८ | महागाव तालुक्यांची संख्या -१४ अशी आहे. 
२५२ ९ | पांढरकवडा- 
केळापूर 
२५३ | १० | o | राळेगाव 
२५४ । ११ | १ | घाटंजी 
२५५ १२ | वणी 
२५६ १३ | मारेगाव 
२५७ १४ । झरी जामनी 
२५८ | औरंगाबाद | औरंगाबाद नि कन्नड औरंगाबाद जिल्ह्यामध्ये एकूण ०९ तालुके असून 
२५९ 2 | सोयगाव त्यापैकी सन २०१७ च्या योजनेमध्ये औरंगाबाद या 
२६० ३ | सिल्लोड तालुक्यामध्ये AT शारदामाता संस्था संचालित 
264 ¢ | paar गोशाळा, औरंगाबाद, जि. औरंगाबाद या संस्थेस 
खुलताबाद अनुदान मंजूर करण्यात आले आहे. त्यामुळे 
ab 0१.56 सुधारीत योजने मध्ये सदर तालुका वगळण्यात 
गर ६ | बैजापूर आला आहे. औरंगाबाद जिल्ह्यामध्ये 
२६४ ७ | गंगापूर योजनेसाठी पात्र तालुक्यांची संख्या -०८ अशी 
२६५ ८ | पैठण आहे. 
२६६ बीड Bm आष्टी बीड जिल्ह्यामध्ये एकूण ११ तालुके असून त्यापैकी 
२६७ 2 | पाटोदा सन २०१७ च्या योजनेमध्ये बीड या तालुक्यामध्ये 


२६८ 


२६९ 


२७० 


२७१ 


२७२ 


२७२३ 


२७७ 


२७५ 


२७६ 


२७७ 


२७८ 


२७९ 


२८० 


२८१ 


२८२ 


२८२३ 


२८४ 


२८५ 


२८६ 


२८७ 


२८८ 


२८९ 


२९० 


२९१ 


२९२ 


२९२ 


२९७ 


२९५ 


२९६ 


२९७ 


२९८ 


२९९ 


३०० 


304 


२३०२ 


३०३ 


३०४ 


३०५ 


३०६ 


2019 


३०८ 


208 


३१० 


३ | शिरुर-कासार | यशवंत बहुउद्देशीय सेवाभावी संस्था, पालवण, बीड 
y । गेवराई तसेच परळी या तालुक्यामध्ये रामरक्षा प्रतिष्ठान 
gy | माजलगांव परळी वैजनाथ ता. परळी वैजनाथ, जि. बीड या 
६ । वडवणी संस्थेस अनुदान मंजूर करण्यात आले आहे. त्यामुळे 
ततल सुधारीत योजने मध्ये सदर तालुके वगळण्यात आले 
आहेत. बीड जिल्ह्यामध्ये योजनेसाठी पात्र 
b= Se तालुक्यांची संख्या -०९ अशी आहे. 
९ | अंबेजोगाई 
जालना ear भोकरदन जालना जिल्ह्यामध्ये एकूण ०८ तालुके असून 
२ | जाफराबाद त्यापैकी सन २०१७ च्या योजनेमध्ये जालना या 
3 | बदनापूर तालुक्यामध्ये श्री. गोरक्षण पांजरपोळ, 
ते जालना या संस्थेस अनुदान मंजूर करण्यात आले 
aaa आहे. त्यामुळे सुधारीत योजने मध्ये सदर तालुका 
५ | घनसावंगी यांकणात आला आते लता य 
वगळण्यात आला आहे. जालना जिल्ह्याम 
[ES योजनेसाठी पात्र तालुक्यांची संख्या -०७ अशी 
७ | मठा आहे. 
उस्मानाबाद zal उस्मानाबाद 
२ | तुळजापूर 
३ | भरू 
४ | परांडा 
५ | वाशी ०्ट 
६ | कळंब 
७ | लोहारा 
८ | उमरगा 
नांदेड =a नांदेड नांदेड जिल्ह्यामध्ये एकूण १६ तालुके असून 
2 अर्धापूर त्यापैकी सन २०१७ च्या योजनेमध्ये मुदखेड या 
3 | भोकर तालुक्यामध्ये प्रियदर्शिनी मागासवर्गीय 
त्वा विकास महिला मंडळ, मुदखेड, जि.नांदेड तसेच 
oat मुखेड या तालुक्यामध्ये गोरक्षण संस्था मुखेड * ता. 
ी मुखेड, जि. नांदेड या संस्थेस अनुदान मंजूर 
9 करण्यात आले आहे. त्यामुळे सुधारीत योजने मध्ये 
७ | किनवट सदर तालुके वगळण्यात आळे आहेत. नांदेड 
८ | हिमायतनगर | जिल्ह्यामध्ये योजनेसाठी पात्र तालुक्यांची संख्या - 
९ | हदगांव १४ अशी आहे. 
तेवर | o | माहूर 
Ea q | देगलूर 
१२ | धर्माबाद 
१३ | बिलोली 
१४ | नायगांव 
परभणी za परभणी परभणी जिल्ह्यामध्ये एकूण ०९ तालुके असून 
२ | सोनपेठ त्यापैकी सन २०१७ च्या योजनेमध्ये गंगाखेड या 
3 | पालम तालुक्यामध्ये श्री छत्रपती शिवाजी 
5 पुर्ण गोशाळा, राणी सावरगाव, जि.परभणी या संस्थेस 
अनुदान मंजूर करण्यात आले आहे. त्यामुळे 
५. | सेलू सुधारीत योजने मध्ये सदर तालुका वगळण्यात 
Ria सुधारीत योजने मध्ये सदर तालुका वगळण्यात 
६ | जितूर 
७ | मानवत 


८ | पाथरी आला आहे. परभणी जिल्ह्यामध्ये योजनेसाठी पात्र 
तालुक्यांची संख्या -०८ अशी आहे. 

लातूर चिक लातूर लातूर जिल्ह्यामध्ये एकूण १० तालुके असून 
२ | रेणापूर त्यापैकी सन २०१७ च्या योजनेमध्ये उदगीर या 
3 | अहमदपूर तालुक्यामध्ये गोरक्षण संस्था, सोमनाथपुर, 
5 जळकोट उदगीर, जि. लातुर या संस्थेस अनुदान मंजूर 
ae करण्यात आले आहे. त्यामुळे सुधारीत योजने मध्ये 
: g सदर तालुका वगळण्यात आला आहे. लातूर 
६ | शिरुर जिल्ह्यामध्ये योजनेसाठी पात्र तालुक्यांची संख्या - 

ae ०९ अशी आहे. 

७ | औसा 
८ | निलंगा 
९ | देवणी 

हिंगोली हि हिंगोली हिंगोली जिल्ह्यामध्ये एकूण ०५ तालुके असून 
२ | कळमनुरी त्यापैकी सन २०१७ च्या योजनेमध्ये सेनगाव या 
3 | वसमत तालुक्यामध्ये गोरक्षनाथ आदिवासी 
जनाना गावी संस्था Sa (नांईको,ता. सेनगाव र्‍या 


संस्थेस अनुदान मंजूर करण्यात आले आहे. त्यामुळे 
सुधारीत योजने मध्ये सदर तालुका वगळण्यात 
आला आहे. हिंगोली जिल्ह्यामध्ये योजनेसाठी पात्र 
तालुक्यांची संख्या -०४ अशी आहे. 


